वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय दिनांक २२.०२.२०२४ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या लातूर 
जिल्ह्यातील १८ कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा निश्चित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२३/प्र.क्र.४४८/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तांसुयो-२०२३/ प्र.क्र.४४८/ 
योजना-१, दिनांक २२.०२.२०२४ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत लातूर 
जिल्ह्यातील रु.१८०.०० लक्ष रक्कमेच्या १८ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू 
कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा “सार्वजनिक बांधकाम विभाग” करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्‍त बदल वगळता संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 


३. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१९२४४४३५३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by SUSHANT SHRIRANG KUMBHAI 


gi R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2121bd11b9a537ffee960f52794a0a 1 2449692545 1 7ad088cf267 
df9b53f2, postalCod 2, st=Maharasht 
KU M B H AR rialNumber=5E8A8657AC266FF9154647CC20900A57B2BA9AD3DB08 
8D187EB151F2E10F16C3, ‘SUSHANT SHRIRANG KUMBHAR 
Date: 2024.02.29 19:33:35 +05'30' 


(सु. श्री. कुंभार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना, लातूर. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
६. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांक : तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.१७/योजना-१ 


७. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक), लातूर. 

८. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर. 
९. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, लातूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

११. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


